RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 

अ 


वर्ष - ११ , अंक - १२ ] 


शनिवार , मार्च ५ , २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 

, 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक १२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


, 


, 


, 


> 


वाचा .-- ( १ ) पीठासन अधिकारी लोणंद नगरपंचायत अध्यक्ष / उपाध्यक्ष निवडणूक २०२२ तथा उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग , 

फलटण यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी -१ / अ.उपा.निवडणूक / २१५२ / २०२२ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ . 
( २ ) पीठासन अधिकारी , कोरेगाव नगरपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक २०२२ तथा उपविभागीय अधिकारी , कोरेगाव 

उपविभाग , कोरेगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक निवडणूक / कोरेगाव / नपं / कावि / २६४ / २०२२ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे 

पत्र व विशेष सभेचे इतिवृत्त . 
( ३ ) पीठासन अधिकारी , पाटण नगरपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक २०२२ तथा उपविभागीय अधिकारी , पाटण उपविभाग , 

पाटण यांचेकडील पत्र क्रमांक पानपा / निवडणूक / १३५१ / २०२२ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे पत्र व विशेष सभेचे 

इतिवृत्त . 
( ४ ) पीठासन अधिकारी , अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक दहिवडी नगरपंचायत तथा उपविभागीय अधिकारी , माण - खटाव उपविभाग , 

दहिवडी यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक दहिनपं / कावि / १४१ / २०२२ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे पत्र व विशेष सभेचे 

इतिवृत्त . 
( ५ ) पीठासन अधिकारी , वडूज नगरपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक २०२२ तथा उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक ४ , 

सातारा यांचेकडील जा . क्रमांक वनपं / ११५ / २०२२ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे पत्र व विशेष सभेचे इतिवृत्त . 
( ६ ) पीठासन अधिकारी , खंडाळा नगरपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक २०२२ तथा उपविभागीय अधिकारी , वाई उपविभाग , 

वाई यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक खंनपं / ७०६ , ७०७ , ७०८ , ७० ९ / २०२२ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे पत्र व विशेष 

सभेचे इतिवृत्त . 
( ७ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) , ( सुधारणा ) नियम , २०० ९ मुद्दा क्रमांक ७ ( क ) व कलम 

३४१ ब -२ ( ४ ) . 
( ८ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( अ ) , ( ४ ) . 

आदेश 
क्रमांक साशा / नपा / ( न.न.पं . अ व उपा . निवडणूक ) / १४८ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , सातारा जिल्ह्यातील लोणंद , कोरेगाव , पाटण , दहिवडी , 
खंडाळा नगरपंचायतीमधील सदस्यांमधून दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ व वडूज नगरपंचायत दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेण्यात 
आलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या सदस्यांची नावे अध्यक्ष पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा व नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) , ( सुधारणा ) नियम , २०० ९ मुद्दा क्रमांक ७ ( क ) व कलम ३४१ ब -२ ( ४ ) व तसेच 
उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( अ ) , 
( ४ ) नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

( १ ) 
एच -४३० , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु.– १२ 


, 


, 


, 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , ५ मार्च २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 


, 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) , ( सुधारणा ) नियम , २०० ९ मुद्दा क्रमांक ७ ( क ) व कलम 
३४१ ब -२ ( ४ ) व तसेच उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ चे कलम ५१ ( अ ) , ( ४ ) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , शेखर सिंह , जिल्हाधिकारी , सातारा , लोणंद , 
कोरेगाव , पाटण , दहिवडी , वडूज , खंडाळा नगरपंचायतीमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे 
राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


१ 


४ 


२ 
लोणंद नगरपंचायत , लोणंद 


१ 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


२ 


कोरेगाव नगरपंचायत , कोरेगाव 


अध्यक्ष 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

३ 
मधुमती कैलास पलंगे 
शिवाजीराव शंकरराव शेळके 
दिपाली महेश बर्गे 
सुनिल बाळासो बर्गे 
मंगल शंकर कांबळे 
सागर दादासो पोतदार 
सागर अमृत पोळ 
राजेंद्र रामचंद्र साळुखे 
मनिषा रविंद्र काळे 


उपाध्यक्ष 


३ 


पाटण नगरपंचायत , पाटण 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


४ 


दहिवडी नगरपंचायत , दहिवडी 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


५ 


वडूज नगरपंचायत , वडूज 


अध्यक्ष 


मनोज रामचंद्र कुंभार 


उपाध्यक्ष 


६ 


खंडाळा नगरपंचायत , खंडाळा 


नंदा तात्याबा गायकवाड 


अध्यक्ष 


, 


सुधीर चंद्रकांत सोनवणे 


उपाध्यक्ष 


> 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


वाचा : ( १ ) मुख्याधिकारी , मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर यांचेकडील पत्र सा . प्र / निवडणूक / जा . क्र . १२४०/२०२२ , दिनांक ३१ जानेवारी 

, 


२०२२ . 


( ( २ ) पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्षा , मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर यांचेकडील दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजीच्या विशेष सभेचे 

इतिवृत्तांत . 
( ३ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० ( १ ) . 
( ४ ) महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायत नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत नियम , २०१० मधील मुद्दा 


क्रमांक ६ . 


आदेश 


क्रमांक साशा / नपा / ( मलकापूर न.प. स्वीकृत सदस्य निवडणूक ) / ५१ ९ / २०२२ .--- ज्याअर्थी , सातारा जिल्ह्यातील मलकापूर नगरपरिषदेच्या 
स्वीकृत सदस्य पदांच्या निवडीबाबत दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये स्वीकृत सदस्य पदावर निवड झालेल्या सदस्यांचे 
नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० ( १ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायत 
नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत नियम , २०१० मधील मुद्दा क्रमांक ६ अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० ( १ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि 
नगरपंचायत नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत नियम , २०१० मधील मुद्दा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , शेखर सिंह , जिल्हाधिकारी , सातारा , मलकापूर नगरपरिषदेच्या स्वीकृत सदस्य पदावर निवड झालेल्या सदस्यांचे नाव पुढीलप्रमाणे 
राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , ५ मार्च २०२२ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४३ 


- 


३ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


9 


२ 


३ 


४ 


१ 


मलकापूर नगरपरिषद , मलकापूर 


श्री . इंगवले अमर नारायण 


स्वीकृत सदस्य 


शेखर सिंह , 


जिल्हाधिकारी , सातारा . 


> 


सातारा , १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


